सन २०१५-१६ च्या मंजूर PIP नुसार Ice 
lined Blood Bank Refrigerator (Solar 
Direct Drive Version) व Ice lined Blood 
Bank Refrigerator (AC Version) खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३२/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भाखक-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 

॥/उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६/०७/२०१७. 

३) संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.रा.र.सं./रक्‍त साठवणूक केंद्र 

यंत्रसामुग्री-अभिप्राय/२०१६/६७९, दिनांक २०/१०/२०१६. 

४) सहसंचालक (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/खरेदी 

कक्ष/उपकरणे-एकलस्त्रोत खरेदी/मंजूरी/३८५२-५५/२०१८, दिनांक १२/०३/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात रक्‍त संक्रमण 


सेवेसाठीच्या (रक्‍त पेढीसाठी )यंत्रसामुग्रीसाठी रु.२५७.३० लक्ष एवढा निधी सन २०१५-१६ च्या 


मंजूर PLP. अन्वये FMR Code 8.१६.१.१.१ या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आला आहे. त्या 
अनुषंगाने Ice lined Blood Bank Refrigerator (Solar Direct Drive Version) व Ice lined 


Blood Bank Refrigerator (AC Version) या यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३२/आ -७ 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात रक्‍त संक्रमण सेवेसाठीच्या 


(रक्‍त पेढीसाठी )यंत्रसामुग्रीसाठी सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर ?.1.?. अन्वये FMR Code 8.१६.१.१.१ या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२५७.३० लक्ष एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर अनुदानातून Ice lined 
Blood Bank Refrigerator (Solar Direct Drive Version व Ice lined Blood Bank Refrigerator ( 
AC ४७७०) ही यंत्रसामुग्री M/s Godrej & Boyce-Mfg Co.Ltd. यां कंपनीकडून खरेदी 
करण्यासाठी रु.२५७.३० लक्ष (रुपये दोन कोटी सत्तावन्न लक्ष तीस हजार Hae) एवढा निधी खर्च 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्रीचा तपशिल 


खालीलप्रमाणे आहे. 
Sr. Instrument Quantity | Approx,Price Total Amount 
No. Per Unit approved in 
lakhs 
| Ice lined Blood Bank ३१ ४६५००० १४४.१५ 
Refrigerator (Solar Direct 
Drive Version) 
Q Ice lined Blood Bank 39 ३६५००० १1३.१५ 
Refrigerator (AC Version) 
एकण २५७.३० 


२. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे :- 

१) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची 
खरेदी करण्यात यावी. 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३२/आ -७ 


३) 


१०) 


=F 


प्रस्तुत निवीदा प्रक्रीया राबवून खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित 
खरेदीचे दर हे बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणारी यंत्रसामुग्री विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत 
वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

Ice lined Blood Bank Refrigerator (Solar Direct Drive Version/ 31 नग) व Ice lined 
Blood Bank Refrigerator (AC Version/ 31 नग) ची प्रस्तावित खरेदी ही सन 2015- 
16 अंतर्गत FMR Code B.9§.9.9.9 या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
करण्यात यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe oat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

खरेदी करण्यात येणारी संबंधीत उपकरणे कोणत्या जिल्हयांना व किती पुरवठा करण्यात 
आला, याची माहीती शासनास सादर करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


8. 


एप्रिल, 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ 


२०१५ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग दोन मधीळ अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३२/आ -७ 


करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार प्रस्तुतचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१२११३४५८५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth 


$ 
A aa O | DCN त Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


; Maharashtra, O = Government Of 

| a a al t h Maharashtra, OU = Agriculture 
Animal Husbandry dairy and 
Fisheries Department 


S a k h a rka [ Date: 2018.04.04 15:21:22 +05'30' 
(अ. नि. साखरकर) 


अवर सचिव 
प्रति, 


अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
2) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


